अमरावती येथील वस्तू व सेवा कर भवनाच्या इमारतीच्या 
फर्निचर व विदयुत बाबींच्या (Lan, Van, Epabx, Fire 
fighting, Solar roof top, CCTV, Air Conditioning) 
कामांच्या प्रस्तावास प्रशासकीय मान्यता देणेबाबत. 


महाराष्ट्र शासन 
वित्त विभाग 
शासन निर्णय क्रमांक: विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०२/वि.प्र.४ 
हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा मार्ग, 
मंत्रालय, मुंबई ४०० ०३२. 
दिनांक : ११ ऑक्टोबर, २०२३. 
वाचा:- 

१.शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विकवि-१४१५/प्र.क्र.२८८/१५/वि.प्र.४, दि.२७.०५.२०१९ 
२. राज्यकर उपायुक्त (जनसंपर्क) कार्यालयाचे पत्र क्र.राऊआ (ज.सं.)/अमरावती फर्निचर व 

विद्युतबाबींचे अंदाजपत्रक/आस्था-१४/२०२३-२४/ब-२१६७, दि. ०८.०८.२०२३ 
३. वित्त विभाग, शासन निर्णय क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/विनियम (भाग-२), दि.२०.०९.२०१९, 
४. सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन निर्णय क्र.संकीर्ण-२०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, 

दि.२५.०९.२०१९, 


प्रस्तावना :- 
अमरावती येथील वस्तू व सेवा कर भवनाच्या इमारतीच्या फर्निचर व विदयुत बाबींच्या 
(Lan, Van, Epabx, Fire fighting, Solar roof top, CCTV, Air Conditioning) कामाकरिता कार्यकारी 
अभियंता, सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी दि. २६.०७.२०२३ च्या पत्रान्वये 
रु.७,१४,१५,०००/- इतक्या खर्चाचे अंदाजपत्रक सादर केले आहे. सदर अंदाजपत्रकास मुख्य अभियंता, 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, अमरावती यांनी तांत्रिक मान्यता दिली आहे. प्रस्तुत अंदाजपत्रकास 
प्रशासकीय मान्यता देण्याची बाब शासनाच्या विचाराधीन होती. 
शासन निर्णय:- 
अमरावती येथील वस्तू व सेवा कर भवनाच्या इमारतीच्या फर्निचर व विदयुत बाबींच्या 
(Lan, Van, Epabx, Fire fighting, Solar roof too, CCTV, Air Conditioning) कामाकरिता 
रु.७,१४,१५,०००/- (रुपये सात कोटी चौदा लक्ष पंधरा हजार Had) इतक्या रकमेच्या खालील 
अंदाजपत्रकास प्रशासकीय मान्यता देण्यात येत आहे. 


अ.क्र कामाची माहिती रक्‍कम 
q फर्निचर ३,७९,२०,९५४ 
२ विदयुत बाबी १,९१,७४,००० 
एकूण-अ ५,७०,९४,९५४ 
३ कामाचा विमा (Work Insurance १%) ५,७०,९५० 
काम मालमत्ता विमा (Work asset Insurance १%) ५,७०,९५० 
षु Contingencies (४%) २२,८३,७९८ 
एकूण -ब ६,०५,२०, ६५२ 
& GST (१८%) 9,02,8 3,090 
एकूण ७,१४,१४,३६९ 
७,१४,१५,००० 


झासन निर्णय क्रमांकः विकवि- १४२३/प्र.क्र.१०२/वि.प्र.४ 


२. सदरचा खर्च, “मागणी क्र.एच-८, मुख्य लेखाशिर्ष ४०५९-सार्वजनिक बांधकामावरील भांडवली 
खर्च, ०१ कार्यालयीन इमारती, ०५१ बांधकाम, (०५) विक्रीकर (०५)(०१) मोठी बांधकामे-विक्रीकर (४०५९ 
०७३४) (अनिवार्य), ५३ मोठी बांधकामे” या लेखाशिर्षाखाली त्या-त्या आर्थिक वर्षात मंजूर तरतूदीतून 
भागविण्यात यावा. मात्र विहित पध्दतीने अर्थसंकल्पीय तरतूद केल्याशिवाय कामास सुरुवात करु नये. 
३. सदर शासन निर्णय, वित्त विभाग क्र.विअप्र-२०१३/प्र.क्र.३०/२०१३/विनियम भाग-२, 
दि.२०.०९.२०१९ च्या शासन निर्णयातील भाग-एक, उपविभाग-पाच, परिच्छेद क्र.१३४ (१) तसेच 
सार्वजनिक बांधकाम विभाग, शासन परिपत्रक क्र.संकीर्ण २०१९/प्र.क्र.१०/इमा-२, दि.२५.०९.२०१९ 
अनुसार प्रशासकीय विभागांना प्रदान करण्यात आलेल्या अधिकारात निर्गमित करण्यात येत आहे. 

v. सदर शासन निर्णय महाराष्ट्र शासनाच्या ~www.maharashtra.gov.in या संकेतस्थळावर 


उपलब्ध करण्यात आला असून त्याचा संकेताक २०२३१०१११२०९०७७६०५ असा आहे. हा Seay 
डिजीटल स्वाक्षरीने साक्षांकित करून काढण्यात येत आहे. 


महाराष्ट्राचे राज्यपाल यांच्या आदेशानुसार व नावाने. 


Digitally signed by SUNI 


SUNIL GANGARAM 
GANGARKAR 


(सु. गं. गांगरकर) 
उप सचिव, महाराष्ट्र शासन 


प्रति, 

१) राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) विशेष राज्यकर आयुक्त, महाराष्ट्र राज्य, वस्तू व सेवाकर भवन, माझगांव, मुंबई-१०, 
) महाळेखापाल (लेखा व अनुज्ञेता) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
) महालेखापाल (लेखा व परीक्षा) महाराष्ट्र-१/२, मुंबई/नागपूर, 
) अधिदान व लेखा अधिकारी, मुंबई. 
) 


AD 


2) 0८ w 


षु 
निवासी लेखा परीक्षा अधिकारी, मुंबई, 

जिल्हा कोषागार अधिकारी, अमरावती, 

अवर सचिव (इमारत-३), सार्वजनिक बांधकाम विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 

अवर सचिव (व्यय-७/ अर्थसंकल्प कक्ष/ प्रशासन-४), वित्त विभाग, मंत्रालय, मुंबई-३२, 
qo) निवड नस्ती. 


Nn S&S & 


vo 


पृष्ठ २ पैकी 2 


